सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट 
अ" यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
संपुष्टात आणण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.६४/पोल-१०, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा रागुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- १) शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, दिनांक २९.०९.२०१७ 
२) शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, दिनांक ३०.०६.२०१८ 
३) शासन SST, गृह विभाग, क्रमांक डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, दिनांक ०२.०४.२०१९ 
४) शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, दिनांक ०१.०१.२०२० 


५ संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक:-सअआस्था/८९/३१४/ 
२०२३, दिनांक ०९.०२.२०२३ 

६ संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक:-सअआस्था/८९/४७६/ 
२०२३, दिनांक ०६.०३.२०२३ 

७ संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक:-सअआस्था/८९/६०६/ 
२०२३, दिनांक २०.०३.२०२३ 

६ संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक:-सअआस्था/८९/११८६/ 
२०२३, दिनांक २६.०६.२०२३ 


७) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक 
२५.०८.२०१५ 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्र. १ ते ४ येथील शासन निर्णयान्वये खालील उमेदवारांची सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्ता, गट-अ या पदावर संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता या पदावर रु.१५६००-३९१००--ग्रेड पे ५४००/- 
तसेच सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन मेंट्रीक्स मधीळ वेतन स्तर एस-२० रु.५६१००-१७७५०० 
या वेतनश्रेणीत २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन काळावधीसाठी नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती करण्यात आली 
होती. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतूद 
क्रमांक १ (३) (ब) नुसार परिविक्षा कालावधीत नैमित्तीक रजेव्यतिरिक्‍त कोणत्याही स्वरुपाची रजा 
उपभोगल्यास उमेदवारांचा परिविक्षा कालावधी रजेच्या कालावधी एवढा वाढविण्यात येतो. 
त्यानुसार खालील अधिकाऱ्यांचा स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद रजा कालावधी एवढा परिविक्षा कालावधी 
वाढविण्यात येत असून स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास त्यांचा सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्ता, गट-अ या पदावरील परिविक्षा कालावधी याद्वारे समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच 
संबंधित सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ-६ 
मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.६४/पोल-१०, 


अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नाव नियुक्तीचा परिविक्षाधीन परिवीक्षाधीन पदावरील सेवा 
दिनांक कालावधीत घेतलेला | कालावधी रजेच्या | नियमितपणे पुढे चालू 
रजा (नैमित्तीक रजा कालावधि एवढा ठेवण्याचा दिनांक 
वगळून) वाढवून दिनांकास 
समाप्त होत आहे. 
(१) (२) (३) (४) (4) (६) 
शि श्रीमती सीमा सलिमखान पठाण | १३.१०.२०१७ अजितरजा - ०९ ०७.१२.२०१९ ०८.१२.२०१९ 
वैद्यकीय रजा-०१ 
गर्भपात रजा - ४५ 
२. श्री. राजेद्र बावा वळवी ०१.०८.२०१८ वैद्यकीय रजा - ०३ ०३.०८.२०२० ०४.०८.२०२० 
३. श्री. हांक विजय भिगारदेव १०.०८.२०१८ अजितरजा-०३ ३१.०८.२०२० ०१.०९.२०२० 
वैद्यकीय रजा-१८ 
४. श्री. फिरोज लियाकत शोख ०६.०८.२०१८ अजितरजा - ०४ १०.०८.२०२० ११.०८.२०२० 


३. तसेच परिविक्षाधीन कालावधी विहित मुदतीत समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या 
खालील सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच संबंधित सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ-५ मध्ये नमूद करण्यात येत 


आहे. 

अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे नाव नियुक्तीचा दिनांक २ वर्षाचा परिविक्षाधीन पदावरील सेवा नियमितपणे पुढे 
कालावधी समाप्त होत चालू ठेवण्याचा दिनांक 
असल्याचा दिनांक 

(१) (२) (३) (४) (५) 

। १. | श्री. होख कदीर उस्मान १६.०४.२०१९ १५.०४.२०२१ १६.०४.२०२१ 

२. श्री. जिवन निवृत्ती वडेर ०९.०१.२०२० ०८.०१.२०२२ ०९.०१.२०२२ 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 


२०२३०९२६१६३०२०७३२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HARESHWAR NAMDEO SAHANE 
: C=IN, O0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DN: 
HARESHWAR as 
2.5.4.20=c666d6034b5e98c5d 1 bd37af6d50b3277469ad6a9c55 
shtra, 


fe42051469194c47c2d0, postalCode=400032, st=Maharashtré 
serial I Number=A0C4666E299E97 2427F9DABEDD7FF52FB5313B 
N AM D EO SA H A N E 50COD9A59C64EC908916651EC1, cn=HARESHWAR NAMDEO, 
SAHANE 


Date: 2023.09.26 16:33:04 +05'30' 


(हरेश्वर सहाणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. संचालक, अभियोग संचालनालय, खेतान भवन, ५ वा मजला, सदनिका क्रमांक 
८, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२१. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा व परीक्षा), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई / 
नागपूर. 

३. अधिदान लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.६४/पोल-१०, 


९ 


निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व उपसंचालक, अभियोग संचालनालय ((संचाळक, अभियोग संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 


. सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग 


संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 


. सर्व संबंधित सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग संचालनालय, 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-८), मंत्रालय, मुंबई 


१०. निवड नस्ती (पोल-१० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


